महाराष्ट्र शासन, 
शासन परिपत्रक क्र.सीआरटी २००३/८६८/पोल -११, 
गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई - ३२, 
दिनांक : ०३ ऑक्टोबर,२००३ 


परिपत्रक :- राज्यभरामध्ये सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक -विकाअ 
१७९९/प्र.क्र.२७१/९९/५,दिनांक ३०.११.९९ अन्वये, साक्षांकनाचे काम, उत्पन्नाचे दाखले, 
केवळ मुंबई शहरामध्ये ओळखपरेड साठी अशी कर्तब्ये पार पाडण्यासाठी राज्य शासनातर्फे 
विशेष कार्यकारी अधिका-यांची नेमणूक केली जाते. परंतु शासनाच्या असे निदर्शनास आले 
आहे कौ, घटक पोलीस कार्यालयांमार्फत विशेष कार्यकारी अधिका-यांना त्यांच्या विहित 
कर्तव्यांव्यतिरिक्‍त इतर कामांसाठी (मृत्यूपूर्व जबानी, इतर जबानी नोंदविणे) पाचारण केले 
जाते. हे सर्बया अनुचित असून प्रचलित कायदयाच्या विरुध्दही आहे. 


तरी या परिपत्रकाद्वारे राज्यभरातील सर्ब पोलीस अधिका-यांना असे सूचित 
करण्यात येते की, बिशेष कार्यकारी अधिका-यांना त्यांच्या नियमित कर्तव्यांच्यलिरिवत अन्य 
कामासाठी पाचारण करु नये. या आदेशांचे उल्लंघन करणा-या पोलीस अधिका-यांना 
शिस्तभंगाच्या कठोर कारवाईस पात्र समजून wafer नियमांनुसार कारबाई केली जाईल, 
याचीही कृपया नोंद घेण्यात यावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


शी 


'उप सचिव, गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, - 
पोलीस महासंच्ग्लक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. . 
'पोलीस आयुकत, बृहन्मुंबई. 

सर्व पोलीस आयुक्‍त, 

सर्व पोलीस अधिक्षक. 


